संदर्भ. 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 
२०१६ मधील तरतुदीनुसार सांविधिक पदे 
निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन पूरकपत्र क्र.पदनि-२०१७/प्र.क्र.१६७/१७/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- 09 एप्रिल, 2022 


१) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण क्र.पदनि-२०१७/प्र.क्र.१६७/१७/विशि-१, दि.१४.०१.२०१९. 


शासन पूरकपत्र:- 


संदर्भाधीन दि.१४.०१.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.५ नंतर खालीलप्रमाणे परिच्छेद 


क्र.६ समाविष्ट करण्यात येत आहे 


संबंधित विद्यापीठातील शिक्षकीय पदांच्या वेतनाचा खर्च ज्या लेखाशीर्षातून भागविण्यात येतो, त्याच 


लेखाशीर्षातून सदरहू पदांच्या वेतनाचा खर्च भागविण्यात यावा. 


२. 


सदरहू शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करून देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०४०११७५०३१९६०८ असा आहे. सदर शासन पूरकपत्र 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DHIRAJ KANTILAL य ANO TECNICA, 


2.5.4.20=b12b9d4aa7eeb9ffa769b94e214788be4cabe839cedddf6d85e5013d7 
Qaf3059, pseudonym=97D6B6AF16CS58D84AAAF1 1 0029FACC9FOC78C368, 


serialNumber=F8E3F09FD607FF641475EAAQDB52B67C291D2CF621FCAB2188 
FE9BAB478FFO4C, cn=DHIRAJ KANTILAL ABHANG. 
Date: 2022.04.01 17:53:22 +05'30' 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


मा. कुलगुरू, सर्व अकृषि विद्यापीठे 


. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 

. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), १/ २ महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), १/ २ महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर. 
. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण/तंत्र शिक्षण. 

९. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. अवर सचिव -सेवा-४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती (विशि-१) 


